RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : १९ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १११३ / ४४३/ प्र. क्र . २०२/ २०१३ / नवि -९. - ज्याअर्थी, नाशिक शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १११३ / ४४३ / प्र . क्र . २०२ / 
नवि - ९ , दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
असे संबोधले आहे); 

___ आणि ज्याअर्थी, नाशिक शहराची सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१११२ / 
६४४ ( न)/प्र. क्र . १८३/ २०१२/ नवि -९ , दिनांक ३ जुलै २०१५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २३ जुलै २०१५ पासून अंमलात आली ( यापुढे 
“ उक्त विकास नियंत्रण नियमावली ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने “ साधुग्राम ” या आरक्षणाखालील जागा तातडीने व सुलभरित्या संपादित होण्यासाठी सिंहस्थ टीडीआरबाबतची तरतूद 
विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १११३/ ४४३ / प्र. क्र . २०२ / २०१३/ नवि -९ , दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये नाशिक महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ (१ ) अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर 
करावा असे निदेश दिलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या निदेशानुसार नाशिक महानगरपालिकेने कलम ३७ (१) अन्वयेची वैधानिक 
कार्यवाही पार पाडून शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नवीन विनियम अंतर्भूत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे 
( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
बदलांसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त फेरबदल प्रस्तावास 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केल्यानुसार मान्यता देत आहे . 
( क ) सदर मंजूर फेरबदल अंमलात येण्याचा दिनांक हा प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याचा दिनांक असेल , असे 
ठरविण्यात येत आहे. 

( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


( ख) उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ जून १९९३ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
Reg . No . 

Provision for " Sinhastha Transferable DevelopmentRights ” 
13 .3 . 1.9 

(Sinhastha TDRs) 


The built up area for the purpose of F. S .I, credited in the form of " Sinhastha 
Transferable DevelopmentRights " ( Sinhastha TDRs) shall be equal to the 2 .5 
( Two and Half ) times of the gross area of the Sadhugram reservation land and 
DRC s shall be issued only after the land is surrendered to the Nashik Municipal 
Corporation free of cost and free of encumbrances . 
Additional incentive TDR to the extent of 0 . 5 (Half) times of the gross area of 
the surrendered land of Sadhugram reservation shall also be allowed to the 
land owner who submit proposal of land surrender of the Sadhugram reservation 
to the Commissioner, Nashik Municipal Corporation within 15 days of sanction 
of Sinhastha Transferable Development Rights regulation by the Government. 
Utilisation of Sinhastha TDR of Sadhugram reservation on receiveing plot 
excluding zone A , shall be as per formula given below : 
Formula : X = (Rg/Rr) X Y 
Where, X = Utilization of Sinhastha TDR in sq. m . on receiving plot. 
Rg = Rate in Rs. per sq . m . as per ASR of generating plots in generating year. 
Y = TDR debited form DRC in sq.m . 
In case of surrender of land affected by the " Sadhugram ” reservation to the 
Nashik Municipal Corporation in lieu of “ Sinhastha TDR ” , owner shall be entitled 
for full quantum of TDR specified above if he pays the cost of construction of 
compound wall and gate to the Planning Authority as specified by the Municipal 
Commissioner. 


4 


d 


0467 311 


fahr || 4 www .maharashtra .gov. in un richoca do 34876 31€ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


T. SIT . DET , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated , 19th October 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1113/443 /CR - 202 /2013/UD - 9. -Whereas, Revised Development Plan of Nashik City has 
been sanctioned by the Government vide Urban Development DepartmentNotification No . TPS - 1191/ 
35 /CR -88 /UD - 9 , dated the 28th June , 1993 and has come into force with effect from the 16th November, 
1993 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") under Section 31( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act”); 

and whereas , the Revised Development Control Regulation for Nashik City has been sanctioned 
by Government vide Urban Development Department Notification No. TPS - 1112 /644 (N )/CR - 183 / 2012 / 
UD - 9, dated 3rd July 2015 and has come into force from the 23rd July , 2015 (hereinafter referred to 
as “ the said Development Control Regulation " ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


३ 


and whereas , the Government in order to facilitate the acquisition of lands reserved for the 
purpose of " Sadhugram ”, vide Notification No . TPS - 1113 / 443/CR - 202 /2013 /UD - 9 , dated 28th August 
2014 has directed the Nashik Municipal Corporation to submit the proposal of modification to incorporate 
the provision regarding Sinhastha TDR in the Development Control Regulation after completing all the 
legal formalities under Section 37 ( 1) of the said Act.; 

and whereas , in the pursuance to the said directives the Nashik Municipal Corporation after 
completing all the legal formalities under Section 37 ( 1) of the said Act has submitted the proposal of 
modification in the Development Control Regulations to incorporate the provision regarding Sinhastha 
TDR (hereinafter referred to as " the said Modification " ); 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said Modification should be sanctioned 
with some changes. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the 
Government hereby sanctions the said Modification , as mentioned in the " Schedule appended hereto " , 

(a ) Fixes the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette as the 
date of coming into force of this sanctioned modification . 

(b ) Directs that a new entry , as per the Schedule appended hereto , be added after the last entry 
in the Schedule ofModification to the Notification dated 28th June 1993 sanctioning the said Development 
Plan . 

ANNEXURE 
Development Control Regulation No . 13.3 .1. 9 
Reg . No. 

Provision for " Sinhastha Transferable Development Rights " 
13 .3 . 1. 9 

(Sinhastha TDRs ) 
1 2 
1 a 

The built up area for the purpose of F. S .I, credited in the form of “ Sinhastha 
Transferable Development Rights " (Sinhastha TDRs ) shall be equal to the 2 . 5 
(Two and Half ) times of the gross area of the Sadhugram reservation land and 
DRC s shall be issued only after the land is surrendered to the Nashik Municipal 

Corporation free of cost and free of encumbrances . 
2 b Additional incentive TDR to the extent of 0 . 5 (Half ) times of the gross area of the 

surrendered land of Sadhugram reservation shall also be allowed to the land 
owner who submit proposal of land surrender of the Sadhugram reservation to 
the Commissioner, Nashik Municipal Corporation within 15 days of sanction of 
Sinhastha Transferable Development Rights regulation by the Government. 
Utilisation of Sinhastha TDR of Sadhugram reservation on receiveing plot 
excluding zone A , shallbe as per formula given below : 
Formula : X = (Rg/Rr) X Y 
Where, X = Utilization of Sinhastha TDR in sq. m . on receiving plot. 
Rg = Rate in Rs. per sq . m . as per ASR of generating plots in generating year. 
Y = TDR debited form DRC in sq . m . 
In case of surrender of land affected by the " Sadhugram ” reservation to the Nashik 
Municipal Corporation in lieu of “ Sinhastha TDR ”, owner shallbe entitled for full 
quantum of TDR specified above if he pays the cost of construction of compound 

wall and gate to the Planning Authority as specified by the Municipal Commissioner. 
2 . The abovesaid Sanctioned Modification shall come into force after a period of one month from 
the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette . 

This Notification shall also be available on the State Governmentweb site www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ ३९८५२/ २०१५ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी शासकीय अधिसूचना , विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक 
कडील क्रमांक मशा/कार्या-२/ जमीन -४/ ३७१७२ / २०११ , जावक क्रमांक ३७२५२ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०११ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर 
शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे; 
( ग) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
निफाड तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, निफाड उपविभाग, निफाड, जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत; 

( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणीकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका निफाड , गाव मौजे सुभाषनगर 


क्षेत्र 


राखीव वनाच्या सीमा 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


T 


हे . आर 

४२० 


१२५/ १ - अ/ 

१ 


७ 


विंचूर गावाची 
शीव . 


गट नंबर 
२८ , २९ 


गट नंबर 
१२५/ १- अ / १, २६ 


सोनवाडी बुद्रुक 
गावाची शीव. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ५ ऑक्टोबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


५ 


Draft Notification 
No. RB/Desk -2/Land -4 /39852/ 2015 . - Whereas, the Divisional Commissioner, Nashik Division , Nashik 
has in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927 ) vide 
the Notification Divisional Commissioner, Nashik No. RB / Desk - 2 /Land - 4 /37172 / 2011, Outward No. 37252 / 
2011, dated 19th September 2011 declared that the provisions of Chapter IV of Protected Forests of the 
said Act shall be applicable to the Forest Land which is not included in the Reserved Forest but which 
is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or 
any part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a “ Protected Forest" ; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved 
Forest". 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . 
FLD - 1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner, Nashik Division , Nashik hereby 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as Reserved 

Forest ; 
( c) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto; and 
(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Niphad in charge ofthe village Subhashnagar , taluka Niphad , 

district Nashik to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the Reserved Forest, or in or over any forest produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik , taluka Niphad , village Subhashnagar 
Survey No. / Area 

Boundaries of the Protected Forest 
Gat No. 

North East South 

West 
2 

H . A . 
125 /1 -A /1 7 420 Boundary of village GatNo. 28 , 29 Gat No. 125 / 1 -A / 1 Boundary of village 
Vinchur. 

and 26 . 

Sonvadi Bk . 


north 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 5 October 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २ / जमीन- ४/ ३९८५४ / २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १२ ते १८ सप्टेंबर २०१३, भाग एक , 
नाशिक विभागीय पुरवणी याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत 
केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही 
भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/ पडीक जमिनी (यात यानंतर 
जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे – 

( क) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
नांदगाव तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, येवला उपविभाग , येवला यांचीनियुक्ती करीत आहेत ; 

(ड) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणीकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

___ अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका नांदगाव, मौजे मनमाड 
क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


सर्व्ह 


T 


हे . आर 
३ ६० 


२३० 


गट नंबर २३१, २३३ 


गट नंबर २२९ , २३४ 


गट नंबर २३० पैकी 


मौजे रापलीची शीव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ५ ऑक्टोबर २०१५. 


Draft Notification 
No . RB/ Desk- II /Land - 4/ 39854/ 2015 . - Whereas, the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette, Part -I , Supplement , dated 12 to 18 September 2013, the Notification, Commissioner of Nashik, 
declared that the provisions of Chapter IV of Protected Forests of the said Act shall be applicable to the 
Forest Land / Waste Land which is not included in the Reserved Forest but which is the property of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


Government, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the 
forest produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a " Protected Forest" ; 


and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved 
Forest ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. 
FLD - 1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 )] the 
Commissioner of Nashik hereby , 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as Reserved 

Forest; 
(c) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; and 
(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Yeola Sub - Division , Yeola , district Nashik in charge of the 

Nandgaon taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to existin favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the Reserved Forest, or in or over any forest produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter Il of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 
District Nashik , taluka Nandgaon , village Manmad 

Boundaries 


Survey No . Area 


North 


East 


South 


West 


1 


4 


2 
H . A . 
360 


230 


Gat No . 231, 233 


GatNo . 229 , 234 


Part Gat No . 230 


Boundary of village 
Rapali . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 5th October 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या - २/ जमीन -४ / ४२५२७/ २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे; 
( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
म्हणून तालुका जिल्हा धुळे तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( घ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११ , १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणीकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, गाव मौजे धाडरे 
भूमापन क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

पश्चिम 


पूर्व 


दक्षिण 


पूर्व 


हे . आर 


१८१/ २ 


w 


गट नंबर 
१८१ चा भाग . 


गट नंबर 
१८१ चा भाग. 


रस्ता व फॉरेस्ट 
गट नंबर १८० . 


गट नंबर १७१, 
१७२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


Draft Notification 
No . RB/ Desk - II/Land- 4/ 42527/ 2015. - Whereas, the Government of Maharashtra has,in exercise of 
the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the Forest Land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto , as a Reserve Forest; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 of the Indian Forests Act, 
1927 (16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/ F- 6, dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub- section ( 4 ) 
of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner, Nashik Division , Nashik hereby , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


( e ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as Reserved 

Forest; 
(f) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; and 
(g ) appoints the Sub -Divisional Officer, Dhule in charge of the village Dhadare , taluka Dhule , district 

Dhule to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature and 
extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within 
the limits of the Reserved Forest , or in or over any forest produce , and to deal with the same as 

provided in Chapter Il of the said Act; 
(h ) appoints the Collector , Dhule to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Dhule , taluka Dhule , village Dhadare 
Gat No. Area 

Boundaries 
North East 

South 

West 


H. A. 
6 32 


181/ 2 


Part of Gat No . 181 


Part of 
Gat No . 181 


Road and Forest 
Gat No. 180 . 


Gat No. 171, 172 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 7th October 2015 . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

संचालक , नगरररचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

आदेश 
क्रमांक वियो -शिर्डी/ आ . क्र . ५५ / कलम - ५० / २०१५/ टीपीव्ही - ४/ ६५३२ . - ज्याअर्थी, शिर्डी शहराची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” म्हणून संबोधिलेली) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/ वियो-शिर्डी/ टीपीव्ही -४/ ७३३४, दिनांक १५ 
डिसेंबर १९९२ अन्वयेमंजूर केली आहे व ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजेशिर्डी, स. नं. ५२ ( पैकी) या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५५ , एम . एस . ई. बी . सब - स्टेशन (यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे उल्लेखिलेले) चे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले असून सदर आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
महामंडळ हे आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सहसचिव , उद्योग , ऊर्जा आणि कामगार विभाग, मुंबई यांनी दिनांक २७ मे २०१५ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ 
सूत्रधार कंपनी मर्यादितच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना, उक्त आरक्षण क्षेत्रापैकी उत्तर - पूर्व कोपऱ्यातील १.०० हेक्टर इतके क्षेत्र आवश्यक असून 
महापारेषण कंपनीस उर्वरित जागेची आवश्यकता नसल्याबाबत ,शिर्डी नगरपंचायतीस कळविणेबाबत सूचना केली आहे व त्यानुसार व्यवस्थापकीय 
संचालक , एम . एस. ई. बी . होल्डिंग कंपनी मर्यादित यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण/२०१५, दिनांक ६ जुलै २०१५ अन्वये तसे मुख्याधिकारी , 
नगरपंचायत , शिर्डी यांना कळविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ५९४८/ २०१५ मध्ये उक्त दिनांक २७ मे २०१५ च्या 
पत्राच्या आधारे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी आदेश पारित केले असून उक्त आरक्षणाखालील आवश्यक नसलेले क्षेत्र आरक्षणातून वगळणेबाबतची 
अधिसूचना दोन आठवड्यांचे कालावधीत निर्गमित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीव्ही - १०८६/ ३७९१/प्र . क्र . १०३/ १/ ८७/ नवि - १७, दिनांक ५ जानेवारी 
१९८७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा ३७ वा) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) चे कलम 
५० ( २) खालील ब व क वर्ग नगरपरिषद तसेच जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या विकास योजना संबंधाचे अधिकार संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी,शिर्डी ही नगरपंचायत आहे आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून शासनाचे नगरविकास विभागाने पत्र 
क्रमांक टीपीएस -१६१५/ प्र. क्र . १८६/ २०१५/ नवि -९, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ५० खाली त्यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात या प्रकरणी कार्यवाही करण्याचे संचालक , नगरररचना , महाराष्ट्र राज्य यांना निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २) अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त जागेवरील आरक्षण क्रमांक 
५५ - एम . एस. ई. बी. सब- स्टेशन साठी आरक्षित क्षेत्रातील उत्तर -पूर्व कोपऱ्यातील १. ०० हेक्टर क्षेत्र आरक्षित ठेवून उर्वरित क्षेत्र वगळण्यास मंजुरी देत 
आहेत आणि त्यासाठी दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ च्या अधिसूचनेमध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

“ स . नं . ५२ ( पै.) मध्ये प्रस्तावित असलेले आरक्षण क्रमांक ५५- एम . एस. ई. बी . सब-स्टेशनचे आरक्षित ४.७२ हेक्टर क्षेत्रापैकी उत्तर - पूर्व 
कोपऱ्यातील १. ०० हेक्टर क्षेत्र सोबतच्या मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षणात ठेवून उर्वरित क्षेत्र वगळण्यात येत 
आहे. ” 

हा बदल अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या भाग नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविण्यात आला आहे. 

टीप : वरील बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशाशिर्डी नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे . 

राजन अ . कोप, 
संचालक , नगररचना, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , १४ ऑक्टोबर २०१५. 


DIRECTOR OF TOWN PLANNING 

Maharashtra State, Pune 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

ORDER 
No. DP- Shirdi/ Site No. 55 / Sec. 50/ 2015/TPV- 4/ 6532. - Whereas , the Development Plan of Shirdi 
(hereinafter referred to as the " said Development Plan " ) has been sanctioned by the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune vide its Notification No . DP- Shirdi/TPV -IV / 7334 , dated 15th December 
1992 to come into force with effect from 25th February 1993; 

and whereas, in the said Development Plan , S . No. 52 (pt.) of Shirdi is reserved for Site No. 55 
" M . S . E. B. Sub- station" ( hereinafter referred to as the "said reservation") for which Maharashtra State 
Electricity Board is the Appropriate Authority ; 

and whereas , the Joint Secretary to Government of Maharashtra in Ministry of Industries , Energy 
and Labour Department vide his letter dated 27th May 2015 has communicated to the Managing 
Director ofMaharashtra State Electricity Board Holding Company Limited (MSEBHCL) that they should 
inform Shirdi Nagar Panchayat that, 1 Ha. area from North - East corner of the said reservation is 
required for installation of 33 / 11 -KV sub -station and the remaining land (hereinafter referred to as " the 
said land ”) is not required for the said purpose and whereas thereafter the Managing Director of 
MSEBHCL has informed the Chief Officer, Shirdi Nagar Panchayat accordingly vide his letter No. संकीर्ण/ 
२०१५, dated 6th July 2015 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


११ 


and whereas, Hon ble High Court of Bombay, Bench Aurangabad in the Writ Petition No. 5948 /2015 
has passed the order on 30th Sepember 2015 and directed on the basis of the said letter, dated 27th 
May 2015 that the Government should issue Notification for dereservation of remaining land within two 
weeks ; 

___ and whereas, the Government in Urban Development Department, vide Resolution No.TPV- 1086 / 
3791/CR - 103/ 1 /87 /UD - 17 , dated 5th January 1987 has delegated the powers exercisable by it under 
Section 50 (2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) 
(herein after referred to as " the said Act”) in respect of Development Plans of B and C class Municipal 
Councils and Zilla Parishad areas, to the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune ; 

and whereas Shirdi is a Nagar Panchayat and whereas the Government in Urban Development 
Department vide letter No. TPS - 1615 /CR - 186 /2015 /UD - 9 , dated 8th October 2015 has therefore directed 
the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune to take necessary action according to Hon ble 
High Court Order under Section 50 of the said Act under the powers delegated to him . 

Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby sanctions the 
deletion of the said land fromreservation of “ M . S. E. B. Substation ” Site No . 55 under Section 50 ( 2) of 
the said Act and for that purpose amends the notification sanctioning the said Development Plan , dated 
15th December 1992 as follows. 

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the notification sanctioning the 
said Development Plan , the following new entry shall be added . 
___ Area admeasuring 1. 00 Ha. at North- East corner out of the said reserved area of 4. 72 Ha. of 
S . No. 52 (p .) is retained for “ M . S .E . B . Sub - station " and the remaining area is deleted from Site No. 
55 - M . S . E. B. Sub - station” as shown on the part plan of Development Plan attached herewith. 

The modification is shown in Green colour on the part plan accompanying this Notification . 
Note : The copy of the part plan of the said Development Plan showing the aforesaid deletion is 

available for inspection in the office of Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi during office hours on all 
working days . 

RAJAN A . KOP, 
Director of Town Planning , 

Maharashtra State , Pune . 
Pune, 14th October 2015 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जमीन -१/ कावि -३३/१६ / ४९३८ / २०१५ . - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीसावा ) 
याचे कलम ११३ चा पोट- कलम (१) शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक एनए- १०८७/३५७० / प्र. क्र . ५३ / ल - ५ , दिनांक २७ सप्टेंबर 
२००१ नुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे पोट- कलम २ (ब) मध्ये दुरुस्ती केलेनुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , रूबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव या अधिसूचनेद्वारे जळगाव शहर महानगरपालिका दिनांक २१ मार्च २००३ 
रोजी अस्तित्वात आलेली असल्याने महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या अकृषिक जमिनीचा दर चौरस मीटरचा अकृषिक प्रमाणदर दिनांक 
१ ऑगस्ट २००३ ते दिनांक ३१ जुलै २००८ या हमी मुदतीसाठी निश्चित करीत असून , महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक 
आकारणी) नियम , १९६९ चे नियम १६ चा उप -नियम ( ६) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरची आकारणी पूर्वलक्षी 
प्रभावाने करणेत यावी. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


अनुसूची 


अ . क्र . 


तालुका 


क्र . 


क्षेत्र 


प्रमाणदर 


जळगाव 


जळगाव महानगरपालिका क्षेत्र व महानगर - दिनांक १ ऑगस्ट २००३ पूर्वी अकृषिक प्रयोजनासाठी ज्याची 
पालिका क्षेत्राबाहेर परंतु जळगाव शहर आकारणी निश्चित केली आहे, अशा प्रकरणांसाठी सन १९८१ च्या 
महसूल हद्दीच्या आतील क्षेत्र , 

अकृषिक प्रमाणदराच्या तीनपट आकारणी. 
दिनांक १ ऑगस्ट २००३ नंतर अकृषिक प्रयोजनासाठी ज्याची 
आकारणी निर्धारित करावयाची आहे , अशा प्रकरणांसाठी सन 
१९८१ च्या अकृषिक प्रमाणदराच्या सहापट आकारणी. 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ९ ऑक्टोबर २०१५. 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 

पाथर्डी नगरपरिषद , पाथर्डी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा अन्वये ) 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक ८१३ / २०१५ . - पाथर्डी नगरपरिषदेने तिच्या हद्दीच्या क्षेत्रासाठी शहर विकास योजना सुधारित करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ८३, 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०११ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ व २३ (१) अन्वये जाहीर केला आहे . सदरहू 
विकास योजना तयार करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २४ नुसार मा . सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची 
नगररचना अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. नगररचना अधिकारी यांनी वरील विकास योजना तयार करून ती प्रसिद्धीकरणाचे पुढील 
कार्यवाहीसाठी नगरपरिषदेकडे सादर केलेली आहे. 

या नोटिशीद्वारे असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची प्रारूप विकास योजना, पाथर्डी( सुधारित ) नगरपरिषद ठराव क्रमांक ६९ , दिनांक २६ 
ऑक्टोबर २०१५ ने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये पाथर्डीनगरपरिषदेने प्रसिद्ध केलेली आहे. या 
विकास योजनेबाबतचे नकाशे व अहवाल नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांचे अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व वेळेत खुला 
ठेवलेला आहे. सदरहू विकास योजनेच्या आराखड्याची व अहवालाची प्रमाणित केलेली प्रत अथवा तिचा भाग योग्य किमतीत नागरिकांना 
नगरपरिषदेच्या कार्यालयातून विकत मिळू शकेल . 

विकास योजनेमधील प्रस्तावामुळे बाधित होणाऱ्या ज्या नागरिकांना सदरहू शहर विकास योजनेबाबत सूचना व हरकती दाखल करावयाच्या 
असतील तर त्यांनी सदरहू नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात 
द्याव्यात. त्याचा योग्य तो विचार नगरपरिषद सदरची विकास योजना शासनास उक्त अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी 
करील . 

राजेंद्र बन्सी उदमले , 

अध्यक्ष , 
पाथर्डी नगरपरिषद, पाथर्डी. 


पाथर्डी, २९ ऑक्टोबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ १३ 

PATHARDI MUNICIPAL COUNCIL 
Draft Development Plan of Pathardi (Revised ) under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , 
(Maharashtra XXXVII ). 

ORDER 
No. 813 /2015 . - Pathardi Municipal Council, by its Resolution 83 , dated 25th August 2011 has 
declared its intention to prepare a Development Plan of Pathardi (Revised ) as per the provisions of 
Section 38 and 23 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for the entire area within 
its jurisdiction . Accordingly , the Municipal Council has appointed the Assistant Director of Town Planning , 
Ahmednagar as a " Town Planning Officer" under Section 24 of the said Act for preparation of Development 
Plan . 


The Draft Development Plan of Pathardi is prepared and published by the Pathardi Municipal 
Council under its Resolution No. 69, dated 26th October 2015 as required under Section 26 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

The Draft Development Plan of Pathardi along with the report thereon is kept open for inspection 
of public in the Municipal Council office during the office hours on all working days . The copies of the 
said Development Plan and report or part plan thereof certified to be correct, are also available for sale 
to the public at a reasonable price from the office of the Municipal Council. 

If within 30 ( thirty) days from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government 
Gazette , any person affected by the Draft Development Plan communicates in writing any suggestion 
or objection relating to this plan to the Municipal Council, the Municipal Council would consider the 
same before submitting the said Development Plan to Government for final sanction under Section 30 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

RAJENDRA BANSI UDMALE , 

President, 
Pathardi Municipal Council , 

Pathardi. 
Pathardi, 29th October 2015 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No . EST /2907 /2015 . - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 


Sau . P . M . Chouhan , 
District Judge -5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


2 


Shri . S . V . Kendre , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 


Earned leave for three ( 3 ) days with effect from 
6th May 2015 to 8th May 2015 suffix holidays 
falling on 9th May 2015 and 10 th May 2015 with 
permission to leave headquarter with effect from 
5th May 2015 after office hours to 11th May 2015 
before office hours . 
Earned leave for two (2 ) days i.e . on 27th April 
2015 and 28th April 2015 and 
Earned leave for one ( 1) day i. e . on 5th May 
2015 prefix holiday falling on 3rd May 2015 and 
4th May 2015 with permission to leave 
headquarter with effect from 2nd May 2015 after 
office hours to 6th May 2015 before office hours . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Sau . P . M . Chouhan , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 
Shri . S . V . Kendre , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and AdditionalChief JudicialMagistrate , 
Nashik 


Shri. N . K . Brahme, 
District Judge - 7 and and Additional Sessions 
Judge , Nashik 
Smt. S . N . Sachdeo , 
7th Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


URMILA JOSHI-PHALKE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 5th May 2015 . 


ORDER 


No . EST /3351/2015 .- The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 
2 


1 


Shri. R . R . Hastekar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Earned Leave for four (4 ) days with effect from 
9th June 2015 to 12th June 2015 Suffix holidays 
falling on 13th June 2015 and 14th June 2015 
with permission to leave headquarters with effct 
from 9th June 2015 to 14th June 2015 . 


2 Shri. S . V . Kendre , 

Earned Leave for two (2 ) days i. e . on 10th June 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and 2015 and 11th June 2015 with permission to 
Additional Cheif Judicial Magistrate , Nashik . leave headquarter with effect from 9th June 2015 

after office hours to 12th June 2015 before office 

hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


१५ 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


2 


Shri. R . R . Hastekar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. S . G .Adake , 
Civil Judge , Senior Division ,Niphad . 


2 Shri. S . V . Kendre , 

7th Joint Civil Judge, Senior Division and 

AdditionalChief Judicial Magistrate , Nashik . 
Nashik , 9th June 2015 . 


Smt. S . N . Sachdeo , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


ORDER 


No . EST/3336 /2015 . - The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


Shri. A . G .Mohabey, 
District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Niphad . 


Earned Leave for five ( 5 ) days with effect from 
8th June 2015 to 12th June 2015 Suffix holidays 
falling on 13th June 2015 and 14th June 2015 
with permission to leave headquarters. 


2 


Shri. S . R . Jaiswal, 
Civil Judge, Senior Division ,Malegaon . 


Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
for three (3 ) days with effect from 26th May 2015 
to 28th May 2015 


3 


Shri. S . V. Kendre , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Cheif Judicial Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for two (2 ) days i.e . on 1st June 
2015 and 2nd June 2015 with permission to 
leave headquarter with effect from 30th May 2015 
after office hours to 3rd June 2015 . 


4 


Shri. G . R . Taur, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


Earned Leave for three ( 3) days with effect from 
8th June 2015 to 10th June 2015 prefix Sunday 
falling on 7th June 2015 with permission to leave 
headquarters with effect from 6th June 2015 after 
office hours to 11th June 2015 before office 
hours . 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


3 


Shri. A . G .Mohabey, 
District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Niphad . 
Shri. S. R . Jaiswal , 
Civil Judge , Senior Division ,Malegaon . 


2 


Shri. A . J. Mantri , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Niphad . 
Shri. V . V . Kathare , 
Ad -hoc District Judge- 2 and Assistant Sessions 
Judge, Malegoan to the extent of SpecialMatters 
and with Shri. P . C . Kale , Joint Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate , First Class, 
Malegaon to the extent of his limit and 
administration alongwith the charge of Shri. 
R . S .Karankal, JointCivil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 
Shri. V . P . Kadam , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division ,Nashik . 


3 Shri. S . V . Kendre , 

7th Joint Civil Judge , Senior Division and 

Additional Cheif JudicialMagistrate , Nashik . 
4 Shri. G . R . Taur, 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 

Magistrate , First Class , Dindori . 
Nashik , 9th June 2015 . 


Smt. S . A . Gadkari, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Dindori. 


ORDER 


No . EST /3405 /2015. – The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. A . H . Kashikar, 

Ex- post-facto sanction to the Commuted leave 
Civil Judge , Junior Division and Judicial for ten ( 10 ) days with effect from 18th May 2015 
Magistrate , First Class, Nashik Road . 

to 27th May 2015 . 
2 Smt. A . H . Kashikar, 

Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
Civil Judge , Junior Division and Judicial for six (6 ) days with effect from 1st June 2015 
Magistrate , First Class, Nashik Road . 

to 6th June 2015 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ १७ 

(II) 
Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge 
No. 

is kept during the leave period in 

addition to their own duties. 
2 

3 
1 Smt. A . H . Kashikar, 

Shri. A . D . Waman , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik Road . 

Magistrate , First Class, Nashik Road . 
2 Smt. A . H . Kashikar, 

Shri. R . M . Kapate , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road . 

Magistrate, First Class, Nashik Road . 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 11th June 2015 . 


ORDER 
No . EST /3670 /2015. - Earned leave for one day i.e . on 19th June 2015 is hereby granted to Shri. S . 
V. Kendre , 5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief JudicialMagistrate, Nashik . 

Charge during the absence of Shri. S . V. Kendre, 5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik remained with Smt. S . N . Sachdeo , 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that Shri . 
S . V . Kendre would have continued to officiate in the post of 5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik if he had not proceeded on leave on 19th June 2015 . 
Nashik , 23rd June 2015 . 


No . EST/3366 /2015 . - Ex-post- facto sanction to the Extra Ordinary Leave on of Nine (9 ) days with 
effect from 26th May 2015 to 3rd June 2015 is hereby granted to Shri. K . K . Tantrapale , Extra Joint Ad -hoc 
District Judge and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. K . K . Tantrapale , Extra Joint Ad -hoc District Judge and Additional 
Sessions Judge, Nashik remained with Shri . J. C . Shirsale , Extra Joint Ad -hoc District Judge and Additional 
Sssions Judge , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Shri. 
K . K . Tantrapale would have continued to officiate in the post of Extra Joint Ad-hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge,Nashik if he had not proceeded on Extra Ordinary leave for the period from 26th 
May 2015 to 3rd June 2015 . 


ANAND D . KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 8th June 2015 . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 

BY DISTRICT AND SESSIONS COURT, DHULE 

ORDER 
No . B - 2 /Admn/3490 /2015 . - The following Judicial Officers in the District have been permitted to enjoy 
and prevented from enjoying the period of Summer off/Summer Vacation as mentioned against their names 
in Col. Nos. 3 and 4 respectively , during Summer Vacation for the year 2015 i. e . from 4th May 2015 to 7th 
June 2015 (Both days inclusive ) 
Sr . Name and Designation of the 

Period of 

Period during Remarks 
No . JudicialOfficers 

Summer off / 

which prevented 
Summer 

from enjoying 
Vacation 

vacation / off 
enjoyed 


:o 


Shri. R . R . Kadam , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Dhule . 


11th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 
25th May 2015 to 
7th June 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
31stMay 2015 
4th May 2015 to 
24th may 2015 


: 


Shri. P . H . Kale , 
District Judge -2 and 
Additional Sessions 
Judge , Dhule . 
Shri . P . P . Karnik , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Dhule . 


: 


18th May 2015 to 
31stMay 2015 


25th May 2015 to 
31st May 2015 


Shri. S . B . Salunkhe , 
Ad-hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Dhule . 


4th May 2015 to 
17th may 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 
4th May 2015 to 
24th may 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 
4th May 2015 to 
24th may 2015 


25th May 2015 to 
7th June 2015 


Shri. P . B . Ghughe , 
Ad- hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Dhule . 
Shri. V . B .Gavhane , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division , Dhule . 


11th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 
18th May 2015 to 
31stMay 2015 


Shri. D . M . Aher, 
2nd JointCivil Judge , 
Senior Division , Dhule . 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
31st May 2015 
4th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 . 
4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
7th June 2015 


Shri. G . B . Jadhav, 
Secretary , 
District Legal Services , 
Authority, Dhule . 


11th May 2015 to 
24th May 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


१९ 


5 


Shri , K . A . Bagi, 
Chief JudicialMagistrate , 
Dhule . 


11th May 2015 to 
24th May 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 


and 


25th May 2015 to 
7th June 2015 


10 


18th May 2015 to 
31stMay 2015 


Shri. S . D . Kurhekar, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Dhule . 


4th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 


Shri. V . G . Chavan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class , Dhule . 


11th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
24th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 


12 


Shri. U . P . Devrishi, 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class , Dhule . 


11th May 2015 to 
17th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
24th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 


11th May 2015 to 
17th May 2015 


Smt. M . K . Kothule , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class , Dhule . 


and 


25th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
24th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 


14 


11th May 2015 to 
17th May 2015 


Shri. S . G . Dubale , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Dhule . 


and 


25th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
18th May 2015 to 
24th May 2015 
and 
1st June 2015 to 
7th June 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


1 


2 


5 


15 


25th May 2015 to 
7th June 2015 


4th May 2015 to 
24th May 2015 


Shri. D . S . Pisal , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class , Dhule . 
Shri. S . B . Pawar, 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class , Dhule . 


11th May 2015 to 
24th May 2015 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
31st May 2015 


Transferred and 
posted as 9th 
Joint Civil Judge , 
Junior Division 
and Judicial 
Magistrate , First 
Class, Akola and 
relieved him on 
31stMay 2015 
A .N . 


17 


4th May 2015 to 
17th May 2015 


18th May 2015 to 
7th June 2015 


Shri, M . S . Agrawal, 
Civil Judge , 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class, Shindkheda . 


18 


18th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
17th May 2015 


Smt. A . M . Shah , 
Joint Civil Judge 
Junior Division and 
JudicialMagistrate , 
First Class, Shindkheda . 


Transferred and 
posted as 
Civil Judge , 
Junior Division 
and Judicial 
Magistrate , First 
Class , Shegaon 
district Buldhana 
and 
relieved her on 
1st June 2015 
B . N . 


19 


11th May 2015 to 
24th May 2015 


Shri . R . D . Chavan , 
Civil Judge, Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Dondaicha . 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
7th June 2015 


- - 


4th May 2015 to 
17th May 2015 


18th May 2015 to 
17th June 2015 


Shri. H . S . Ahivale , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sakri. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


२१ 


1 


2 


21 


18th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
17th May 2015 


Shri. K . H . Patil, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate, First Class , 
Sakri. 


Transferred and 
posted as 
Joint Civil 
Judge , 
Junior Division 
and Judicial 
Magistrate , First 
Class , 
Bhokardan 
district Jalana 


and 


relieved her on 
1st June 2015 
B . N . 


11th May 2015 to 
24th May 2015 


Shri. G . H . Patil, 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shirpur. 


4th May 2015 to 
10th May 2015 
and 
25th May 2015 to 
31st May 2015 


Transferred and 
posted as 
Civil Judge , 
Junior Division 
and Judicial 
Magistrate , First 
Class , 
Soygaon 
district 
Aurangabad 
and 
relieved her on 
31st May 2015 
A . N . 


25th May 2015 to 
31stMay 2015 


4th May 2015 to 
24th May 2015 


Shri. V . V . Kulkarni, 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shirpur. 


Transferred and 
posted as 
Joint Civil 
Judge , 
Junior Division 
and Judicial 
Magistrate , First 
Class , 
Gevrai, 
district Beed 
and 
relieved her on 
1st June 2015 
B . N . 


24 


4th May 2015 to 
17th May 2015 


18th May 2015 to 
7th June 2015 


Shri . S . B . Shirsath , 
2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shirpur. 


B . D . KAPADNIS , 
Principal District and Sessions Judge , 

Dhule . 


Dhule , 17th June 2015 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


ORDER 
Order No. EST / 1329/2015 . — The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


1 Shri S. S .Gadge, 

Ex -post- facto sanction to the Earned Leave for 
District Judge - 1 and Additional 

eleven ( 11) days with effect from 13th February 
Sessions Judge, Malegaon . 

2015 to 23rd February 2015 . 
2 Shri G . R . Taur, 

Earned Leave for three (3 ) days with effect from 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 25th February 2015 to 27th February 2015 suffix 
Magistrate , First Class , Dindori. 

holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquar 
ters with effect from 24th February 2015 after 

office hours to 2ndMarch 2015 before office hours. 
3 Smt. S . A . Gadkari, 

Earned Leave for four ( 4 ) days with effect from 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

2nd March 2015 to 5th March 2015 prefix holidays 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori. falling on 28th February 2015 and 1stMarch 2015 

and suffix holiday falling on 6th March 2015 with 
permission to leave headquarters with effect from 
28th February 2015 after office hours to 7th March 

2015 before office hours . 
On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr.No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to thier own duties 


Shri S . S . Gadge , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge ,Malegaon . 
Shri G . R . Taur, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


2 


Shri . C . W . Saindani, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 
Smt. S . A . Gadkari, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Dindori with effect from 
25th February 2015 to 27th February 2015 and 
with Smt. J . B . Goyal, 10th Joint Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik on 28th February 2015 and with Shri. 
K . M . Vasave , Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Nashik on 
1st March 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


२३ 


Smt. S . A . Gadkari, 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Dindori. 


Smt. J. B . Goyal, 10th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class, 
Nashik on 28th February 2015 and with Shri. 
K . M . Vasave , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik on 
1st March 2015 and with Shri. G . R . Taur, Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Dindori with effect from 2nd March 
2015 to 7th March 2015 before office hours . 


URMILA JOSHI-PHALKE, 
1 /c Principal District and Sessions Judge , 


Nashik 


Nashik , 25th February 2015 . 


OrderNo. EST/ 1279/2015 . — The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


1 


Shri. C . W . Saindani, 
District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge, Malegaon . 


Earned Leave for five (5 ) days with effect from 
23rd February 2015 to 27th February 2015 prefix 
Sunday falling on 22nd February 2015 and suffix 
holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 21st February 2015 after office 
hours to 2nd March 2015 before office hours . 


2 


Shri. A . S . Bhagwat, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


Earned Leave for four ( 4 ) days with effect from 
24th February 2015 to 27th February 2015 suffix 
holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 23rd February 2015 after office 
hours to 2nd March 2015 before office hours. 


3 


Shri. R . K . Khomane , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 
(Court No . 2 ). 


Earned Leave for three ( 3) days with effect from 
25th February 2015 to 27th February 2015 suffix 
holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 24th February 2015 after office 
hours to 2nd March 2015 before office hours . 


TE 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


Shri. P. C . Kale , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


Earned Leave for four (4 ) days with effect from 
24th February 2015 to 27th February 2015 suffix 
holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 23rd February 2015 after office 
hours to 2nd March 2015 before office hours . 


5 


Shri. J. C . Dhengale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Earned Leave for five (5 ) days with effect from 
23rd February 2015 to 27th February 2015 prefix 
Sunday falling on 22nd February 2015 and suffix 
holidays falling on 28th February 2015 and 1st 
March 2015 with permission to leave headquarters 
with effect from 21st February 2015 after office 
hours to 2nd March 2015 before office hours . 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to thier own duties 


2 


Shri. C . W . Saindani, 
District Judge -2 and Additional Sessions 
Judge ,Malegaon . 


Shri. S . S . Khandagale , 
Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Judge, Malegaon and with Shri. A . N . Khadse , 
District Judge - 6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik except the matters tribal by Assistant 
Sessions Judge with effect from 21st February 
2015 after office hours to 24th February 2015 
before office hours and with Shri. S . S . Gadge , 
District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 24th February 2015 
before office hours to 2nd March 2015 before 
office hours. 


2 


Smt. U . L . Joshi, 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


3 


Shri. A . S . Bhagwat, 
JointCivil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 
Shri. R . K . Khomane, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
( Court No. 2 ). 


Shri . P . A . Sane , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


२५ 


Shri. P. C . Kale , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


Shri. P . P . Abhang, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malegaon . 


Shri. J. C . Dhengale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik - Road . 


Smt. A . H . Kashikar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik -Road with effect 
from 21st February 2015 after office hours to 25th 
February 2015 before office hours and with Shri . 
A . D . Waman , 3rd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road with effect from 25th February 2015 
before office hours to 2nd March 2015 before 
office hours . 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 24th February 2015 . 


Order No. EST/1545 /2015 . — The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


Shri. S . S . Gadge , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon . 


Earned Leave for ten ( 10 ) days with effect from 
4th March 2015 to 13th March 2015 suffix holidays 
falling on 14th March 2015 and 15th March 2015 
with permission to leave headquarters with effect 
from 3rd March 2015 after office hours to 16th 
March 2015 before office hours . 
Earned Leave for three (3 ) days with effect from 
2nd March 2015 to 4th March 2015 prefix holidays 
falling on 28th February 2015 and 1stMarch 2015 
with permission to leave headquarters with effect 
from 27th February 2015 after office hours to 5th 
March 2015 before office hours . 


2 


Shri. R . M . Kapate , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik - Road . 


3 


Shri . A . H . Baig , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
2nd March 2015 to 4th March 2015 prefix holidays 
falling on 28th February 2015 and 1stMarch 2015 
with permission to leave headquarters with effect 
from 27th February 2015 after office hours to 5th 
March 2015 before office hours . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


Smt. J. G . Punawala , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Earned Leave for two (2) days i. e . on 2nd March 
2015 to 3rd March 2015 prefix holidays falling on 
28th February 2015 and 1st March 2015 with 
permission to leave headquarter with effect from 
27th February 2015 after office hours to 4th March 
2015 before office hours . 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officerswould have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to thier own duties 


3 


1 


Shri. S . S . Gadge , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge ,Malegaon . 


Shri. C . W . Saindani, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


2 


Shri. R . M .Kapate , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, 
Nashik-Road . 


Smt. A . H . Kashikar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik -Road . 


Shri. A . H . Baig , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , Malegaon . 


Shri. C . P. Raghuvanshi, 
5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


4 


Smt. J. G . Punawala , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Smt. S. V . Chandak , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 3rd March 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ २७ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे : ( १) महाराष्ट्र शासन , सहकारी अधिसूचना दिनांक २१ मार्च १९८६. 

( २) म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्रमांक वसुली/ बी - १/विवअ/ नागरी बँका/ अधिकार / ८६ , 

दिनांक ३ एप्रिल १९८६. 
( ३) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र. क्र . २३१/१५- स , 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . ना.बँका/ डी -४ / अड . पतसंस्था/ अधिकार / २००८ , 

दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ . 
( ५) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जा . क्र . नापत/ डी - ४/ पतसंस्था / का . क . १५६/ ०७ , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ व जा .क्र . ना.बँका/ डी -४/ १५६ / अधि ./ सन २००८ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००८ रोजीचे पत्र. 
( ६) चेअरमन/व्यवस्थापक , दि विजय अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक यांचेकडील दिनांक 
१० फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव व या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ दिविजयअर्बनपत/कलम १५६/१४७४ / सन २०१५ .-- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनिल बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये दि विजय अर्बन को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नाशिक या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),( ११) अपसेटप्राईज 
कायम करण्याची तरतूद वगळून (१२),(१३ ),(१४ ) (विक्री कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १५),( १७),( १८ ) व ( २० ) तसेच सदर संस्थेचे येणे कर्ज बाकी वसुली 
करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत वसुली अधिकारी यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी पतसंस्थेची कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . सेवकाचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 


हुद्दा 


१ श्री . संदिप रमेश भावसार विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार 
अटी : -- 
(१) आतापर्यंत वसुली झालेली व यापुढे वसूल होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 

सादर करावा. 
( २) विशेष वसुली अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असणेचे बंद झाल्यास अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही . याची खबरदारी संस्थेच्या 

संचालक मंडळांनी घ्यावी. 
( ३) वाचावे क्रमांक ३ नुसार तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(४ ) वाचावे क्रमांक ५ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . 
या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


सुनिल बनसोडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


नाशिक, ४ मार्च २०१५ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


क्रमांक विकास -२/ श्री . प्रल्हादभाऊ बोंडे ग्रा . बि . शे. पत./ क .१५६ अधिकार /६०४ / सन २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
श्री. प्रल्हादभाऊ बोंडे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु । ।, तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५) (६) (७) (९) ( १०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून)( १२) (१३ )( १४ ) (१५ )(१७) (१८ ) व ( २० ) 
तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
(८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ 
अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


श्री . छबु दोधु पाटील 


विशेष वसुली अधिकारी 


रावेर तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी, 
श्री. प्रल्हादभाऊ बोंडे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , निंभोरा बु। । , तालुका 
रावेर , जिल्हा जळगाव . 


जळगाव , ३१ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक विकास -२/ श्रीगुरुदत्त ग्रा . बि. शे . पत ./ क .१५६ अधिकार /६०५/ सन २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
श्री गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वराडसीम, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी 
यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) ( जे) तसेच 
नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५)(६) (७) (९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२) ( १३) (१४) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच 
कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


२९ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


श्री . संजय लक्ष्मण भोई 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी , 
श्री गुरुदत्त ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वराडसीम, तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव. 


जळगाव, ३१ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक विकास -२/ भुसावळ मेडिसिन डिलर्सपत . / क. १५६ अधिकार / ६४८ / सन २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
भुसावळ मेडिसिन डिलर्स अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी 
यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच 
नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) (५) (६) (७) ( ९) ( १० ) ( ११)( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२) ( १३) ( १५ )(१७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम 
९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री. भास्कर एकनाथ पाटील 


भुसावळ तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी , विशेष वसुली अधिकारी 
भुसावळ मेडिसिन डिलर्स अर्बन 
को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , भुसावळ , जिल्हा जळगाव 


जळगाव , ३१ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक विकास -२/ न्हावी ग्रुप को - ऑप . सोसा./ क . १५६ अधिकार /६६४/ सन २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
न्हावी ग्रुप को - ऑपरेटिव्ह मल्टी पर्पज सोसायटी लिमिटेड , न्हावी, तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम २ (एच) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम ( ३ ) (५) ( ६) (७) ( ९) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२) (१३) (१५) ( १७ )( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ 
व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . विजय रामदास चौधरी 


जळगाव जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी , विशेष वसुली अधिकारी 
न्हावी ग्रुप को - ऑपरेटिव्ह 
मल्टी पर्पज सोसायटी लिमिटेड , 
न्हावी , तालुका यावल, जिल्हा जळगाव 


जळगाव, ३१ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक विकास- २/ सातपुडा अर्बन क्रे . सो . लि . फैसपूर / क. १५६ अधिकार/ ७३०/ मुदतवाढ/ सन २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
सातपुडा अर्बन क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , फैसपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ( ३) (५) (६ ) ( ७) (९) (१०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ) ( १३ ) ( १५ ) (१७) ( १८ ) व ( २०) तसेच कलम ९८ व १०१ 
नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


M 


१ 


श्री . काशिनाथ डोंगर वारके 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी , 
सातपुडा अर्बन क्रेडिट 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी 
लिमिटेड , फैसपूर , तालुका 
यावल , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, 
सातपुडा अर्बन क्रेडिट 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी 
लिमिटेड , फैसपूर , तालुका 
यावल , जिल्हा जळगाव 


२ 


श्री . राजेश भानुदास कानडे 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव , ३१ जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


३१ 


क्रमांक विकास - २ / महेशनापतचोपडा/ क. १५६ अधिकार / ७३१/ सन २०१४. - - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये महेश नागरी सहकारी 
पतपेढी लिमिटेड , चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ) (५) (६ ) (७) (९ ) 
( १०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२) ( १३ ) ( १५ ) (१७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
(१ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
(८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१/ १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
१ 
१ श्री . यशवंत जानकीराम बडगुजर विशेष वसुली अधिकारी, विशेष वसुली अधिकारी तालुका चोपडा 

महेश नागरी सहकारी पतपेढी 
लिमिटेड , चोपडा, तालुका चोपड़ा , 

जिल्हा जळगाव 
२ श्री . उदय विनायक जोशी विशेष वसुली अधिकारी, विशेष वसुली अधिकारी तालुका चोपडा 

महेश नागरी सहकारी पतपेढी 
लिमिटेड , चोपडा , तालुका चोपडा , 

जिल्हा जळगाव. 
जळगाव, ३१ जानेवारी २०१५ . 


६५५ 


क्रमांक विकास - २/ दि चाळीसगाव पिपल्स को - ऑप . बँक / क .१५६ अधिकार/ ७३२ / सन २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
दि पाचोरा पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ) ( ५ ) ( ६) ( ७) ( ९) (१० ) ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२) ( १३) ( १५) (१७) (१८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील 
अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित बँकेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
(८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . के . जी . शिरसाठ 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


२ 


श्री . एस . एस . नागणे 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


श्री . एफ . यू . तडवी 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


श्री . पी . डी. पाटील 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


श्री . एल. आर. गौड 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


श्री . आर. एस . पाटील 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


60 


विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा, जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी , दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा, जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा, जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा, जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी, दि पाचोरा 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव 


श्री . आर . एच. तडवी 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


८ 


श्री . जे. एन. चव्हाण 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


श्री . आर. बी . तडवी 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


१० 


श्री . सी . एम . घोडके 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


११ 


श्री . डी. पी. देहेडे 


विशेष वसुली अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव , ३१ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक विकास -२/पंकज ना . सह . पत . चोपडा / क . १५६ अधिकार / ७३३ / सन २०१४ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वयेपंकज नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) 
( ५)(६) (७) (९) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२) ( १३ ) (१५) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २०, शके १९३७ 


३३ 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . गणेश प्रताप चव्हाण 


विशेष वसुली अधिकारी 


चोपडा तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी , 
पंकज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव 
विशेष वसुली अधिकारी , 
पंकज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव 


२ 


श्री . सिताराम वावधन चोपडे 


विशेष वसुली अधिकारी 


चोपडा तालुका 


जळगाव , ३१ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक विकास- २/ श्री . चक्रधर अर्बन / क. १५६ अधिकार / ८८० / सन २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये श्री . चक्रधर मर्चेटस् को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३) ( ५) (६) ( ७) (९) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२) ( १३) (१५) (१७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील 
अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
(६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


o 


१ 


श्री . वसंत सोपान खडसे 


विशेष वसुली अधिकारी 


भुसावळ तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी, 
श्री. चक्रधर मर्चेटस् को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव. 
विशेष वसुली अधिकारी , 
श्री. चक्रधर मर्चटस् को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव . 


२ 


श्री. अमोल रामचंद्र चौधरी 


विशेष वसुली अधिकारी 


भुसावळ तालुका 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १६ फेब्रुवारी २०१५ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ ( क) ( अ ) 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ ( ४ ) ( क ) 
(३) मा . तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा यांचेकडील आदेश जा .क्र . ६६१/ वि - २/ कुकडेल 

विकासो/ निनिअ/नियुक्ती/ सन २०१५, दिनांक २० मार्च २०१५. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी , कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , कुकडेल , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील 
नियम- इ-९ (नियम ३२ पहा) अविरोध निकालपत्र दिनांक १० जून २०१५. 

आदेश 
क्रमांक वि -२/निवडणूक / कुकडेल विका/ अधिसूचना/१२००/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी 
संस्था मर्यादित, कुकडेल, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१५-१६ ते 
२०२०- २०२१ या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १० जून २०१५ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचले क्रमांक ४ अन्वये 
जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, कुकडेल , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी अधिमंडळ 
सदस्य १३ असून, सदरचे ११ अधिमंडळ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , कुकडेल, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक १० जून २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, कुकडेल , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचेनिवडून आलेले सदस्य यांची नावे व पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र दिनांक १० जून २०१५ अन्वये घोषित केलेले आहेत व या कार्यालयास 
दिनांक १० जून २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ ( क ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ 
मधील नियम क्रमांक ७५ (४) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जावक क्रमांक 
रासनिप्रा/ तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , मं. ब. पावरा , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , 
कुकडेल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , कुकडेल , तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी 
मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

परिशिष्ट 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 

पत्ता 


अ . क्र . 


o 


rr 


पाटील अनिल गोपाळ 
पाटील हितेंद्र खुशाल 
पाटील हेमकांत भबुता 
पाटील मोहन सोमजी 
पाटील रविंद्र उद्धव 
पाटील संजय तोताराम 
पाटील विज दामू 
पाटील विलास रामदास 
रिक्त पद 
पाटील संगिता विजय 
पाटील शैलाबाई रमाकांत 
पाटील रमाकांत संभ 
रिक्त पद 


सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी 
अनुसूचित जाती / जमाती प्रतिनिधी 
महिलांसाठी (राखीव ) 
महिलांसाठी ( राखीव ) 
इतर मागासवर्ग ( राखीव) 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती व 
विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव ) 


कुकडेल , तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 
कुकडेल , तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 
कुकडेल , तालुका शहादा 
कुकडेल , तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 


9 


- 


कुकडेल , तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 
कुकडेल, तालुका शहादा 


मं . ब. पावरा , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शहादा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , १२ जून २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११, २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


३५ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / प्र. क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक नापत/ डी -४ /पतसंस्था / का. क. १५६ /०७, 

दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ चे परिपत्रक . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त 

मालमत्ता / कब्जाबंदी/२००९, दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जावक क्रमांक नापत/ डी -४/पतसंस्था/ का . क . १५६ / ११ , 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . नापत/ डी - ४/पतसंस्था / का. क. १५६ / ११ , दिनांक 

२० नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
(६ ) श्री रामकृष्ण अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, अहमदनगर यांचेकडील जा .क्र . ३९ / २०१५- १६, दिनांक १५ जून २०१५ चे पत्र. 

अधिसूचना 
क्रमांक वि -२/ का . क. १५६/ अधि. प्रदान/ श्री. राऊत/ ८९३० / सन २०१५ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिगंबर हौसारे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेन्वये श्री रामकृष्ण अर्बन को 

ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच)( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) 
( ५) ( ६ ) ( ७) (९) (१०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) (१३) (१५ ) ( १७ ) (१८) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षांसाठी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती पुढील अटींस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

पदनाम शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


श्री. छगन तुकाराम राऊत 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली व 

संस्थेचे उपविधीत 

विक्री अधिकारी. नमूद कार्यक्षेत्रापुरते. 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(२) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
(३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक 

कार्यालयास सादर करावे. 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र .क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने प्रस्तावातील 

केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल 

तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा . 
( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात 

येऊ नये. 
( ८) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. 
या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

दिगंबर हौसारे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , ११ जुलै २०१५. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


आदेश 
क्रमांक वि - ५/ श्रीपीकेअपजसबँक / क . १५६/ अधि./ २९०९/ सन २०१५. - मी , डॉ. सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे मला शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/सीआर- ४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६६ चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील श्री . पी. के. अण्णा पाटील जनता सहकारी बँक 
लिमिटेड, नंदुरबार ( अवसायनात) या बँकेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींनुसार निबंधकाचे अधिकार खालील अटी 
व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणे बाबतची कार्यपद्धती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ मे २०१६ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


श्री . भालचंद्र काशिनाथ पाटील 


श्री . सुकलाल बाबुलाल चौधरी 
श्री. गणेश बारकु पाटील 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 
धुळे जिल्ह्यापुरते 
धुळे जिल्ह्यापुरते 


अटी : 


१. उक्त बँकेचेथकबाकीदार/ कर्जदार सभासदांविरुद्ध कलम १०१(१)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तत्काळ भरणा करून 

अहवाल सादर करावा. 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ चे विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

प्रशिक्षण घेऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र तात्काळ या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण- ४/ प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचेबंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व अवसायक मंडळ यांची राहील . 
५ . प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६ . जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तीश: राहील. 
सदर बँकेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात न भरल्यास त्याबाबत लेखापरिक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मे २०१५ रोजी माझ्या सही, शिक्क्यासह व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

डॉ . सो . बा. शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , धुळे . 
धुळे, ३० मे २०१५. 


ॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


३७ 


आदेश 
क्रमांक वि - ५/प्रियदर्शनीनासप / क . १५६/ अधि ./ २९१० / सन २०१५. - मी , डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे मला शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल - १४९३ / ११६२/ सीआर - ४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील प्रियदर्शनी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
धुळे या संस्थेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली 
करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींनुसार निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून 
प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणे बाबतची कार्यपद्धती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ मे २०१६ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


सौ . जे. सी . ठाकूर , 
सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी) अधीन तालुका उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे तथा प्रशासक, प्रियदर्शनी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे . 


अटी : 


१. उक्त संस्थेचे थकबाकीदार /कर्जदार सभासदांविरुध्द कलम १०१(१)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तत्काळ 

भरणा करून अहवाल सादर करावा . 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ चे विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

प्रशिक्षण घेऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र तत्काळ या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचेबंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व अवसायक मंडळ यांची राहील . 
५. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६. जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तीश: राहील. 
सदर बँकेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 
शासकीय कोषागारात न भरल्यास त्याबाबत लेखापरिक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील. 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मे २०१५ रोजी माझ्या सही , शिक्क्यासह व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


ॐ 


डॉ . सो . बा. शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे . 


धुळे, ३० मे २०१५. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे. 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 

( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ९ जून २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २३ जून २०१५ 
रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दुर्वाचनीय, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , ६ जून २०१५. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब- १/ १६४० / २०१५. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश /४४५९/ २०१५, दिनांक 
६ जून २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात व पाणी प्रश्नाच्या संदर्भात 
राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ९ जून २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २३ जून 
२०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम 
३७ (१), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे. 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे . 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे . 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार । 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 


मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/कार्या-९ - ब-१/ १८२६ / २०१५. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/४९४७/ २०१५ , दिनांक 
२२ जून २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात व पाणी प्रश्नाच्या 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसच मुस्लिम समाजाचे रमजान महिना चालू आहे. 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक २५ जून २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ९ जुलै 
२०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम 
३७ (१), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे . 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 
___ ( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


३९ 


( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे. 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा । 
तयार करणे ; 

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २५ जून २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ९ जुलै २०१५ 
रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २३ जून २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १४ जून २०१५ चे 
सकाळी ०० . ०० ते दिनांक २८ जून २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ ( १),(३ ) चे आदेश लागू करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता रहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१)( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे : 

(ड ) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इ. करीता 
मनाई करीत आहे. 

सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत. 


दुर्वाचनीय , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २२ जून २०१५ . 


. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १ ), (३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल - १/ १११९/ २०१५. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१),(३)/ २५५६ / 
२०१५, दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध 
आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद । 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०१५ / कार्तिक १४ - २० , शके १९३७ 


सदरचा आदेश दिनांक १४ जून २०१५ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक (क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
२८ जून २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . ___ कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
जितेंद्र काकुस्ते, 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 

उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 
नाशिक , १२ जून २०१५. 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 

प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३ ) अन्वये 

( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 

होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे. 
आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल-१/९१४/ २०१५ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१),(३)/ २१६७/ 

आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
२०१५, दिनांक ११ मे २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध 

तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 

तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 

___ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 

लागू नाही . 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३ ) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व 

कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इ. करीता 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध __ मनाई करीत आहे . 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात दिनांक १४ मे २०१५ चे पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
सकाळी ०० . ०० ते दिनांक २८ मे २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे. 

लागू राहणार नाहीत . 
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या सदरचा आदेश दिनांक १४ मे २०१५ चे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर २८ मे २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती ___ नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 

जितेंद्र काकुस्ते , 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 

नाशिक , १२ मे २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


